सन 2020-29 निधी वितरण.. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- निविप्र -२०२१/प्र.क्र.२२/ एसडी-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक :- 39 मार्च, २०२१ 


संदर्भ :- 

१. शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यांचे पत्र क्र.शिसंमा/२०२०- 

२१/शिष्य./ अनुदान वि./टे.क्र.ए-४/८१३, दि. ०२.०३.२०२१. 
२. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, 
दि.१५ मार्च, २०२१. 

प्रस्तावना :- 

वित्त विभागाने सन २०२०-२१ च्या सुधारित अंदाजाच्या मर्यादेत संदर्भ क्र. २ येथील 
परिपत्रकान्वये निधी वितरणाची मर्यादा निश्चित केळी आहे आणि संदर्भ क्र.१ येथील पत्रान्वये 
शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यांनी सन २०२०-२१ चे अनुदान वितरित करण्याची 
विनंती केली आहे. त्याप्रमाणे निधी बीम्स प्रणालीवर वितरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

राज्यात गुणवान विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना 
शिष्यवृत्ती देण्यासाठी विविध योजना कार्यन्वित आहेत. या योजनांसाठी सन २०२०-२१ या 
आर्थिक वर्षामध्ये रु. ९९,०१,०००/- ( रुपये नव्याण्णव लक्ष एक हजार फक्त) एवढा सन 
२०२०-२१ च्या सुधारित अंदाजाच्या मर्यादेत निधी वितरीत करण्यास व सदर निधी अर्थसंकल्पीय 
वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती व इतर शैक्षणिक सवलती 
संदर्भात योजनेचे लेखाशीर्ष व वितरित करावयाचा निधी याबाबतचा तपशील खालील प्रमाणे 
आहे 


(रुपये हजारात) 

अ.क्र. | लेखाशीर्ष योजनेचे नाव वितरीत 
करावयाची रक्‍कम 
किड २२०२ ०३४२ | ग्रामीण भागातील प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती ५०० 
२ | २२०२ ०३५१ | खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती (पूर्व माध्यमिक शाळा) ५००० 
३ | २२०२०३७१ | कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिष्यवृत्ती २००० 
४ | २२०२०३८९ | प्रज्ञावंत विद्यार्थ्याना सहाय्य ७५० 
५ | २२०२१०६२ | माध्यमिक शाळांमध्ये भारत सरकारची शिष्यवृत्ती 1१| 
६ | २२०२११९८ | सैनिकी शाळा व महाविद्यालये ४०० 
७ | २२०२१२५१ | आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थ्याना गुणवत्ता शिष्यवृत्ती १२५० 
एकूण ९९०१ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविप्र -२०२१/प्र.क्र.२२/ एसडी-५ 


यावर होणारा खर्च वर नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच सहाय्यक संचालक (लेखा), 
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक,शिक्षण संचालनालय, पुणे यांना या शासन निर्णयान्वये वितरीत 
करण्यात येणाऱ्या निधीकरिता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे.याबाबतीत वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे/शासन 
निर्णय/शासन परीपत्रक यामधील सूचनांचे पालन करणे आवश्‍यक राहील. तसेच वित्त 
विभागाच्या शासन परिपत्रक दि. १५.०३.२०२१ मधील अटींची पूर्तता करणे आवश्‍यक राहील. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२९४/२०२१/व्यय-५, 
दि.१८.०३.२०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in Ul 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३३११४४७४५०३२१ 
असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
RAJENDRA 
SHANKARRAO PAWAR ७७० 
(राजेंद्र पवार) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक 
२. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद) 
३. अपर मुख्य सचिव, (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
४. आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 
५. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. सहाय्यक संचालक (लेखा), माध्यमिक व उच्च माध्यमिक,शिक्षण संचालनालय, पुणे 
७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १व २ मुंबई व नागपूर 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १ व २ मुंबई व नागपूर 
९. संचालक, लेखा व कोषागारे. 
१०. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. 
११. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 
१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,मंत्रालय. 
१४. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


